राज्यातील अभिमत विद्यापीठातील 
व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या अनुसूचित 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरीता शौक्षणिक 
शुल्काच्या प्रतिपूर्तीची योजना लागू 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र.शिष्यवृ-१५२३/प्र.क्र.३९/कार्या-१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ :--१) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक ईबीसी- 
२००९/प्र.क्र.१४६/मावक-२, दि.२७.०७.२००९ 

२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय, क्र.टीईएम-२०१०/(१२५/२०१०) 
/तांशि-४, दि.०६.११.२०१०. 

3) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे क्र.६९/२०२१ या जनहित याचिकेत 
दि.२०.०३.२०१५ रोजीचे आदेशा. 

४ उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण1-२०१७/प्र.क्र.३३२/ 
तांशि-४, दि.०७.१०.२०१७. 

4) University Grants Commission Notification No.F.1-2/2018 (CPP- 
I/DU) UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 
2019, dated 20.02.2019. 

६) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीटीसी- 
२०२०/प्र.क्र.२३/तांशि-४, दि.१४.१०.२०२१ व दि.०७.१२.२०२१. 

७ मा.न्या.श्री.एम.एन.गिलानी (निवृत्त) तथा माजी अध्यक्ष शुल्क नियामक 
प्राधिकरण, मुंबई यांच्या समितीचा दि.२७.१२.२०२१ रोजीचा अहवाल. 

८) मा.राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि.३१.०१.२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

९) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीटीसी-२०२०/प्र.क्र.२३/ 
तांशि-४, दिनांक २३.०२.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित 
संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या 
शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीबाबत संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.२७.०७.२००९ च्या शासन 
निर्णयान्वये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने आदेश निर्गमित केले होते. त्याचप्रमाणे 
खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशा घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या 
प्रतिपूर्तीबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने संदर्भाधीन क्र.०२ येथील दि.०६.११.२०१० च्या 
शासन निर्णयान्वये शैक्षणिक वर्ष २०१०-११ करीता आदेशा निर्गमित केले होते. या दोन्ही शासन 
निर्णयानुसार शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना राज्यातील अभिमत विद्यापीठांतील प्रवेशित 
विद्यार्थ्यांना अनुज्ञेय नव्हती. 


शासन निर्णय क्रमांकः शिष्यवृ-१५२३/प्र.क्र.३९/कार्या-१२ 


वरील दोन्ही शासन निर्णयातील तरतूदींच्या विरोधात, राज्यातील अभिमत 
विद्यापीठातील आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासनाची प्रचलित शिक्षण 
शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ येथे जनहित 
याचिका क्र.६९/२०११ दाखल करण्यात आली होती. सदर याचिकेत मा.उच्च न्यायालयाने 
राज्यातील अभिमत विद्यापीठातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना शासनाच्या 
प्रचलित शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेनुसार लाभ अनुज्ञेय करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.(०3) 
येथील दि.२०.०३.२०१५ च्या न्यायनिर्णयाद्वारे आदेशा पारीत केले होते. 


मा.उच्च न्यायालयाच्या वरीळ आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील 
अभिमत विद्यापीठे, त्यांचे अभ्यासक्रम, अभ्यासक्रमांची विद्यार्थीक्षमता इ. च्या आधारावर 
अभ्यासक्रमनिहाय, सामाजिक संवर्गनिहाय विद्यार्थीक्षमता, संबंधित प्रशासकीय विभागाद्वारे 
देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या प्रतिपूर्तीचे प्रमाण या बाबी विचारात घेऊन प्रतिविद्यार्थी शुल्काची 
प्रतिपूर्ती करण्यासाठी एक सर्वसमावेडाक सुत्र विहित करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी 
संदर्भाधिन क्र.(०६) येथील दि.०७.१२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मा.न्या.श्री.एम.एन.गिलानी 
(निवृत्त) तथा माजी अध्यक्ष, शुल्क नियामक प्राधिकरण, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय 
तज्ञ समिती गठीत करण्यात आली होती. 


वरील समितीने आपला अहवाल संदर्भाधिन क्र.(०७ येथील दि.२७.१२.२०२१ च्या 
पत्रान्वये समितीच्या शिफारशींसह शासनास सादर केला. सदर अहवाळातील समितीवर 
सोपविण्यात आलेल्या कार्यकक्षेतील प्रमुख शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेत.:- 


१) समितीने राज्य शासनाच्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती 
योजनेचे लाभ हे राज्यातील अभिमत विद्यापीठांतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना 
प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थ्यांना अनुज्ञेय करण्याकरिता खालीलप्रमाणे ३ सुत्रांची 
शिफारस केली आहे.:- 


(१) साधी सरासरी (Simple Average) - संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रत्येक खाजगी, 
व्यावसायिक संस्थेकरिता निर्धारित करण्यात आलेल्या शुल्काच्या बेरजेस, संबंधित 
अभ्यासक्रमाच्या एकूण खाजगी व्यावसायिक संस्थांच्या संख्येने भागाकार केल्यास 
येणारी संख्या म्हणजे साधी सरासरी होय. 


(२) महत्तम व लघुत्तम शुल्काचा मध्य (मध्यम शुल्क) (Mean Value) - संबंधित 
अभ्यासक्रमासाठी आकारण्यात आलेले महत्तम शुल्क व लघुत्तम शुल्क यांची बेरीज 
भागिले दोन म्हणजे महत्तम व लघुत्तम शुल्काचा मध्य (मध्यम शुल्क) होय. 


(३) विद्यार्थी संख्या भारीत सरासरी (weighted Average) - भारित सरासरी शुल्क 
म्हणजे संस्थानिहाय शुल्क गुणिले प्रवेशित विद्यार्थी यानुसार आळेली संख्या, 
त्यानुसार आलेल्या सर्व संख्यांची बेरीज भागिले एकूण विद्यार्थीसंख्या यानुसार 
आलेली संख्या म्हणजे विद्यार्थी संख्या भारीत सरासरी (weighted Average) होय. 


२) विद्यापिठीय स्थलांतरण घटक/गुणक (Discounting Factor) - समितीने विद्यार्थ्यामध्ये 
अभिमत विद्यापीठाला प्रथम प्राधान्य देण्याची ओढ काही अंशी कमी व्हावी, याकरिता 
विद्यापिठीय स्थलांतरण घटक/गुणक (Discounting Factor) ची शिफारस केली 
असून त्यामध्ये समितीने विहित केलेले सुत्र अंगीकारुन जे काही शुल्क देय होते 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिष्यवृ-१५२३/प्र.क्र.३९/कार्या-१२ 


त्यामध्ये सरसकट १० ते २० टक्‍क्‍यांची कपात करुन शुल्काची प्रतिपुर्ती करण्याची 
शिफारस केली आहे. 


समितीचा अहवाल व त्यातील प्रस्तावित शिफारशींबाबत शिष्यवृत्तीशी सर्वसंबंधित 
विभागांसमवेत (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग, इतर 
मागास बहुजन कल्याण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, अल्पसंख्यांक विभाग व 
कृषि, पशुसंवर्धन व मत्स्यव्यवसाय विभाग) केलेल्या विचारविनिमयाअंती समितीच्या 
अहवालातील शिफारशीनुसार अभ्यासक्रम, सुत्रनिहाय शिष्यवृत्तीची रक्कम परिगणित करुन 
धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे ठरले. त्यानुसार शिष्यवृत्तीच्या रक्कमा 
अभ्यासक्रम, सुत्रनिहाय परिगणित करुन सर्वसंबंधित विभागांना उपलब्ध करुन देण्यात आल्या. 
तद्नंतर सर्वसंबंधित विभागांकडून प्राप्त झालेल्या अभिप्रायासह शिष्यवृत्तीची तरतूद अंदाजित 
करुन व संदर्भाधीन H.(04) येथील अभिमत विद्यापीठातील waar प्रकिया व शुल्क प्रक्रिया 
याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दि.२०.०२.२०१९ च्या अधिसूचनेन्वये प्रसिध्द केलेले नियम 
विचारात घेऊन अभिमत विद्यापीठातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या प्रतिपूर्तीकरिता 
सविस्तर प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. तद्‌नुषंगाने संदर्भाधीन 
H.(0¢) नुसार दि.३१.०१.२०२३ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सविस्तर 
विचारविनिमय होऊन झालेल्या निर्णयानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने संदर्भाधिन क्र. (०९) 
नुसार राज्यातील अभिमत विद्यापीठातील व्यावसायीक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांकरीता प्रचलित 
शिष्यवृत्ती प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर अनुसूचित जमातीच्या 
विद्यार्थ्यांना अभिमत विद्यापीठातील व्यावसायीक अभ्यासक्रमाकरीता शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपुर्ती 
योजना सुरु करण्याबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


१. राज्यातील अभिमत विद्यापीठातील विविध प्रशासकीय विभागांच्या नियंत्रणाखालील 
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणाऱ्या व राज्य शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार 
परीक्षा शुल्क व शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीकरिता पात्र ठरणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या 
विद्यार्थ्यांना सन २०२३-२४ हया शैक्षणिक वर्षापासून अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना 
शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीची योजना लागू करण्यात येत आहेत. 


२. वरीलप्रमाणे शिष्यवृत्तीची देय रक्‍कम ही प्रतिविदयार्थी अनुज्ञेय करण्याकरिता 
मा.न्या.श्री.एम. एन.गिलानी (निवृत्त) तथा माजी अध्यक्ष, शुल्क नियामक प्राधिकरण, मुंबई 
यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या अहवालातील प्रस्तावित केलेल्या 
खालील शिफारशी स्वीकृत करण्यात येत आहेत.:- 


१. विद्यार्थीसंख्या भारित सरासरी (Weighted Average) 
२. विद्यापीठीय स्थलांतरण घटक / गुणक (Discounting Factor) 


३. मा.न्या.श्री.एम.एन.गिळानी (निवृत्त) यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार प्रस्तावनेत 
नमूद केल्याप्रमाणे सुत्रानुसार अभ्यासक्रमनिहाय व सुत्रनिहाय अंदाजित केलेल्या शुल्कांचे 
तपशिलवार विवरणपत्र या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये संदर्भासाठी 
सोबत जोडले आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिष्यवृ-१५२३/प्र.क्र.३९/कार्या-१२ 


8. 


& : 


अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना तसेच अभिमत विद्यापीठा अंतर्गत महाविद्यालयांना 
शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती ही महाडीबीटी पोर्टलवरुन करण्यात यावी. महाआयटी यांनी 
विद्यार्थ्यांची अभिमत विद्यापीठनिहाय व अभ्यासक्रमनिहाय नावांची नोंदणी व इतर 
आवर्यक ती प्रक्रिया माहिती व तंत्रज्ञान विभागाअंतर्गत पार पाडावी. 


अभिमत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यासंदर्भात अभिमत 
विद्यापीठे, प्रशासकीय विभाग, संबंधित क्षेत्रिय कार्यालये / संचालनालये / आयुक्‍तालये 
यांच्यामध्ये समन्वय राखून योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरीता संबधित प्रशासकीय 
विभागाने त्यांच्या स्तरावरुन शिक्षण शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी कार्यपध्दती निश्चित करावी. 


. राज्यातील अभिमत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्याकरीता राज्यातील 


अभिमत विद्यापीठांनी राज्य शासनासोबत समन्वय साधण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची 
नियुक्‍ती करावी व त्याप्रमाणे राज्य शासनाच्या संबंधित प्रशासकीय विभाग, संचालनालये / 
आयुक्‍तालये यांना अवगत करावे. 


अभिमत विद्यापीठांच्या कार्यपध्दतीबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने संदर्भाधीन क्र.(०५) 
येथील दि.२०.०२.२०१९ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये UGC (Institutions Deemed to be 
Universities) Regulations, २०१९ हे नियम प्रसिध्द केळे आहेत. सदर नियमांच्या 
अंमलबजावणीसंदर्भात राज्यातील सर्व अभिमत विद्यापीठांना खालीलप्रमाणे सूचना 
देण्यात येत आहेत.:- 


७.१ राज्य शासनाद्वारे संदर्भाधीन Hox) येथील दि.०७.१०.२०१७ च्या शासन 
निर्णयानुसार शासनाच्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती 
योजनेंतर्गत द्यावयाच्या शिष्यवृत्तीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला 
आहे. त्यानुसार सर्वसंबंधित प्रशासकीय विभागाच्या अखत्यारितील विविध 
अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. त्यामुळे अभिमत विद्यापीठातील विविध 
अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाची शिष्यवृत्ती देण्यासाठी 
अभिमत विद्यापिठातील अभ्यासक्रम, शिक्षण शुल्क व प्रवेशित विदयार्थी 
याबाबतची माहिती ही राज्य शासनाच्या सर्वसंबधित प्रशासकीय विभागांना 
उपलब्ध करुन देण्यात यावी. 


७.२ राज्यातील अभिमत विद्यापीठांनी UGC (Institutions Deemed to be 
Universities) Regulations, २०१९ मधील उप नियम क्र.८ मध्ये दिलेल्या 
तरतुदीनुसार अभिमत विद्यापीठामध्ये सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमांबाबतची तसेच 
सुरु करण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमांबाबतची माहिती ही दरवर्षी प्रवेशा प्रक्रिया पूर्ण 
झाल्यानंतर संबधित संचाळनालय/आयुक्‍तालय यांना तसेच शासनाच्या संबंधित 
प्रशासकीय विभागांना सादर करावी. 

७.३ सदर नियमातील नियम क्र.११ मध्ये दिलेल्या तरतुदीनुसार राज्यातील प्रत्येक 
अभिमत विद्यापीठाने त्यांच्या अधिनस्त विद्यापीठे, संस्था यामध्ये प्रवेश व शुल्क 
याबाबतची प्रशासकीय संरचना स्थापित करण्याची, त्याचप्रमाणे प्रवेशित 
विदयार्थी, शुल्क याबाबतची माहितीपुस्तिका (Prospectus) ही संस्थेच्या 
संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावी व त्याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी 
संचालनालयामार्फत सर्व संबंधित प्रशाकीय विभागांना सादर करावा. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिष्यवृ-१५२३/प्र.क्र.३९/कार्या-१२ 


७.४ नियम क्र.१८ मधील तरतुदीनुसार अभिमत विद्यापिठांनी निधी (Funds 
लेखापरीक्षण (Audits), वार्षिक अहवाल (Annual Reports) इ. लेखाजोखा 
ठेवण्याची कार्यवाही करावी. 


७.५ वरील नियमातील नियम १९ मध्ये नमूद सूचनांनुसार अभिमत विद्यापिठांनी त्यांच्या 
अधिनस्त प्रशासकीय संरचना तसेच अभिमत विद्यापीठांतर्गत अँटी SH इ. बाबत 
दिलेल्या तरतुदीनुसार व्यवस्था / कक्ष स्थापित करण्याची कार्यवाही करावी. 


८. सदरचा शासन निर्णय हा दि.३१.०१.२०२३ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील 
झालेल्या निर्णयानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने निर्गमित केलेल्या दिनांक २३.०२.२०२३ 
रोजीच्या शासन निर्णयाच्या धर्तीवर निर्गमित करण्यात येत आहे. अभिमत विद्यापीठातील 
व्यावसायीक अभ्यासक्रमाच्या अनुषंगाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने निर्गमित केलेल्या दिनांक 
२३.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या अभ्यासक्रमांना अनुसूचित जमातीच्या 
विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती लागू राहील. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने वेळोवेळी 
सदर अभ्यासक्रमांमध्ये बदल केल्यास त्याप्रमाणे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्याना शैक्षणिक 
शुल्काची प्रतिपूर्ती लागू राहील. 


र्‌, प्रस्तुत शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५/.॥१॥99॥॥9.90५९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२३०९१५१२४००७२९२४ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by UDAY GANPAT GAWAS 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d99ad92d2ef92f97f483 127c546b50d83 1 cbc0858b0 


0a86d17202dbe2e19d646, postalCod 
st=Mi 


GAWAS Erne cars eo 
(उदय गवस) च 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री (सर्व), मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

५. मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

६. मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

७. मा. उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
८. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
९. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
१०. मा.संसद सदस्य (महाराष्ट्र राज्यातील) 
११. मा.विधानसभा सदस्य (सर्व), विधान भवन, मुंबई 
१२. मा.विधानपरिषद सदस्य (सर्व, विधान भवन, मुंबई 
१३. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


— 


— 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिष्यवृ-१५२३/प्र.क्र.३९/कार्या-१२ 


१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
३१. 
२२. 
३३. 
३४. 
३५. 
३६. 
३७. 
३८. 
३९. 
४०. 
४१. 
BR. 
83. 
४४. 
४५. 
४६. 
४७. 
४८. 
४९. 


& Oo 


सर्व प्रशासनिक विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, Faroe, मुंबई 
सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास 

सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, पशु संवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचाळक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

कुलसचिव, सर्व कृषी / अकृषी विद्यापीठे 

कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, ता.माणगांव, जि.रायगड 
सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (स्वी 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, विभागीय कार्यालये (सर्व) 

कुलसचिव, सर्व अभिमत feats, महाराष्ट्र राज्य 

महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई / नागपूर 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १/२, मुंबई / नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. निवडनस्ती/कार्या-१२. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिष्यवृ-१५२३/प्र.क्र.३९/कार्या-१२ 


परिशिष्ठ - अ 


शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ या वर्षाकरिता निश्चित केलेल्या अभ्यासक्रमनिहाय 
शुल्काच्या आधारे श्री.गिलानी समितीच्या सुत्रानुसार परिगणित करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमनिहाय शुल्काची 


माहिती 
अ. क्र. अभ्यासक्रमाचे नांव FRA नुसार शैक्षणिक शुल्क (रू.) 
Weighted Avg (Total Simple Avg High/Low 
institutewise fees X | (Total Amount of | Mean ( Lowest 
Total Institute Fees/ Total No.of | Fees+Highest 
Students/ Total No.of Institutes) Fees/2) 
Students) 
1 2 3 4 5 
DTE Courses 

1 B.Tech.Computer Science and Engineering 1,09,327 97,159 1,16,500 
2 B.Tech. Information Technology 1,09,327 97,159 1,16,500 
3 B.Tech. Electronics and Telecommunication 1,09,327 97,159 1,16,500 
4 B.Tech. Mechanical Engineering 1,09,327 97,159 1,16,500 
5 B.Tech. Civil Engineering 1,09,327 97,159 1,16,500 
Ez B.Tech Chemical Engineering 1,09,327 97,159 1,16,500 
7 B.Tech Electrical Engineering 1,09,327 97,159 1,16,500 
za B.Tech.(Computer Science and Engineering) 1,09,327 97,159 1,16,500 
| ee "| B.Tech (Electronics & Tele-Communication Engineering) 1,09,327 97,159 1,16,500 
10 Bachelor of Chemical Engineering 1,09,327 97,159 1,16,500 
11 B.Tech Fibres and Textile Processing Technology 1,09,327 97,159 1,16,500 
12 B.Tech Polymer Engineering and Technology 1,09,327 97,159 1,16,500 
13 B.Tech Food Engineering and Technology 1,09,327 97,159 1,16,500 
14 B.Tech Oil, Oleochemicals and Surfactants Technology 1,09,327 97,159 1,16,500 
15 B.Tech Surface Coating Technology 1,09,327 97,159 1,16,500 
16 MBA 1,21,909 1,11,852 1,88,000 
17 MCA 92,101 82,740 1,02,000 
18 Hotel management BHMCT 1,10,518 1,09,200 1,23,500 
19 MHMCT 76,000 76,000 76,000 
20 DHMCT 69,000 69,000 69,000 
21 Pharm.D 1,22,310 1,05,833 1,22,500 
22 Polytechnic 55,841 52,182 66,000 
23 Bachelor of Architecture 1,25,927 1,20,314 1,25,000 
24 Diploma in Pharmacy 69,323 69,068 95,000 
25 B.Pharmacy 95,789 89,736 1,13,000 
26 M. Pharmacy 1,28,082 1,18,379 1,09,500 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिष्यवृ-१५२३/प्र.क्र.३९/कार्या-१२ 


MED Couses 
MBBS 9,11,738 9,25,267 11,05,000 
BDS 3,39,853 3,38,850 4,02,500 
BAMS 1,90,847 1,86,415 1,90,000 
BHMS 80,996 77,793 86,500 
BSC NURSING 78,731 76,373 82,500 
PBBSC NURSING 78,372 74,854 70,000 
BPTH 1,17,337 1,09,900 1,37,500 

DHE Couses 
LLB (3 Yrs) 22,764 21,826 20,375 
BA LLB (5 Yrs) 25,082 19,044 34,860 
BA LLB (5Yrs) Un-aided 25,082 19,044 34,860 
BA LLB ( Honours) 25,082 19,044 34,860 
BBA LLB (5 yrs) 25,082 19,044 34,860 
BBA LLB (Honours) 25,082 19,044 34,860 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


